पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी पंधराव्या तिमाही हप्त्याचा निधी 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २६.०८. २०१९ 


=| 
=| 


१) झासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9१/विशा-४,दि.१७.९.२०१३ चे इरादा VA (Letter 
of Intent) 
२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विशा-४, दि.१४.१०.२०१३ 
३) महाराष्ट्र शासन आणि मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ 
रोजी झालेला करारनामा. 
४ वित्त विभाग, arma निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ 
) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२.४.२०१८ 
) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र. ६४/वि्ा -३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 
७) उपमहाव्यवस्थापक, मे.बीएसएनएल, पुणे यांचे दि.0६.११.२०१७ रोजीचे पत्र. 
) संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.०२.०७.२०१९ रोजीचे पत्र व देयक. 
) संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.२५.०७.२०१९ रोजीचे पत्र व देयक. 
qo) संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.२६.०७.२०१९ रोजीचे पत्र व देयक. 
११) मे. प्राईसवॉटरहाऊस GIG कंपनी यांचा दि.०१.०८.२०१९ रोजीचा ई-मेल. 
१२) पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे दि.१९.०८.२०१९ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 


पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे अधिनस्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही 
प्रकल्प राबविण्याबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला दि.१७.९.२०१३ रोजी 
इरादापत्र (Letter of ॥॥(७॥1) देण्यात आले होते. संदर्भाधीन क्र. २ येथे नमुद गृह विभाग, शासन 
निर्णय दि.१४.१०.२०१३ अन्वये सदर प्रकल्पास व त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य रु. २२५ कोटी (रुपये 
दोनशे पंचवीस कोटी फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथे नमुद करारनाम्यानुसार सदरहू कंपनीला देय असणारी रक्‍कम 
एकरकमी देय न करता, पुढील ६ वर्षाच्या काळावधीमध्ये (म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर 
२०% आणि उर्वरित ८०% रक्‍कम २० समान तिमाही हप्त्यामध्ये) अदा करणे बंधनकारक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोळल->३ 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाळे असुन सदर प्रकल्प 
दि.२७.१०.२०१५ रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला आहे. प्रकल्प सल्लागार, मे.पीडब्ल्युसी 
कंपनी यांनी संदर्भ क्र. ११ येथे नमुद दि.०१.०८.२०१९ रोजीच्या ई-मेल संदेश्ााद्वारे दिलेल्या 
अहवालानुसार प्रकल्पाच्या झालेल्या कामाची एकूण किंमत रु.२१७,७८,४०,२८०/- (अक्षरी रुपये 
दोनशे सतरा कोटी अट्ट्याहत्तर हजार चाळीस हजार दोनशे ऐंशी wad ) एवढी असल्याचे 
मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने प्रमाणित केले आहे. मे. अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. या कंपनीला 
पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी आजपर्यंत एकूण रु.१५८,४६,९०,०४९/- (अक्षरी 
रुपये एकशे sad कोटी सेहचाळीस लाख नव्वद हजार एकोणपन्नास फक्त) एवढी रक्‍कम 
अदा करण्यात आली आहे. प्रकल्प सल्लागार,मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने पुणे हहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पाच्या विनंती प्रस्तावातील (Request For Proposal) तरतुदी व सेवा कराराच्या अटी व 
शर्ती प्रमाणे दि.०१.०८.२०१९ रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार पुणे शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पाच्या कामासाठी पंधराव्या तिमाही ecard (Fifteen Quarter) देयक म्हणून अदा 
करावयाच्या रुपये ८,५८,४६,२३८/- एवढया रक्‍्कमेपैकी मे. अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. या 
कंपनीला रुपये ७,०८,४६,२३८/- एवढी रक्‍कम व सदर प्रकल्पासाठी मे.बीएसएनएल कंपनीने 
पुरविलेल्या नेटवर्क कनेक्‍्टीव्हिटीसाठी अदा करावयाची रुपये १,५०,००,०००/- एवढी रक्‍कम 
अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड sex सीसीटीव्ही प्रकल्पाबाबत मे.अळलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस 
लि. आणि महाराष्ट्र शासन यांचे दरम्यान दि. २८.१०.२०१३ रोजी करार झाला आहे. सदर 
करारनाम्याच्या अनुषंगाने प्रकल्प सल्लागार, मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या 
अहवालानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी पंधराव्या 
SLATE (Fifteen Quarter) देयक म्हणून अदा करावयाच्या रुपये ८,५८,४६,२३८/-( अक्षरी रुपये 
आठ कोटी agra लाख सेहचाळीस हजार दोनशे अडतीस फक्त) एवढया रक्कमेपैकी मे. 
अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. या कंपनीला रु. ७,०८,४६,२३८/- (अक्षरी रुपये सात कोटी आठ 
org सेहचाळीस हजार aaal अडतीस फक्त) एवढी रक्‍कम व सदर प्रकल्पासाठी 
मे.बीएसएनएल कंपनीने पुरविलेल्या नेटवर्क कनेक्‍टीव्हिटीसाठी अदा करावयाची रुपये 
१,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त ) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. सदरहू रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांना नियंत्रक 
अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास येत आहे. त्यांनी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोळल->३ 


रु. ७,०८,४६,२३८/- (अक्षरी रुपये सात कोटी आठ लाख सेहचाळीस हजार दोनशे अडतीस 
फक्‍त) एवढया रकमेचा धनादेश अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. कंपनीच्या कोटक महिंद्रा बँक, 


नरीमन पॉईन्ट शाखा, मुंबई यांचेकडील ESCROW Account No.02312436713, IFSC: 
KKBK0000958 या खात्यावर जमा करावा. तसेच रुपये १,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी पन्नास लाख फक्त) एवढया रकमेचा धनादेश॒ मे. बीएसएनएल कंपनीच्या 
आयसीआयसीआय बँक, शिवाजीनगर, पुणे या बँकेच्या खाते क्र.003905003534, 
IFSC:1C1C0000039 या खात्यावर जमा करावा. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील भांडवली 
खर्च, ८०० इतर खर्च, (००)(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) योजनेतर 
योजना -५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१९-२०२० या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. 
३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु.क्र. २७ अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर देयक पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या करारनाम्यात नमूद केल्यानुसार यासाठी लागू 
असलेल्या सर्व प्रचलीत कर व इतर वजाती वसूल करुन अदा करण्यात यावे. 


६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.॥ीकषीचा9$0[॥8.90/॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२६१४३३५१३०२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAI LAS A RJ U N Ditty ‘an aby BAILA ARJUN GAIKWAD 


2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944F1 9a89f474e7b98a708cc03eb46cd 
241०604420, postalCode=41 ‘MAIN BUILDING, 2ND 


GAIKWAD ——— 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
मा.राज्यमंत्री, गृह Gey) यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


oc “७ AD -9 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोळल->३ 


५. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. पोळीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे 

८. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड, पुणे 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

१०. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

११.आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३.मे.अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट 
हाऊस, Shed रेक्लेमेशन, एनसीपीए रोड, ब्लॉक Ill, नरीमन पाईंट, मुंबई-२१. 

१४.वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१५.अवर सचिव, अर्थ-१,गृह विभाग. 

१६.निवडनस्ती, पोल-३. 


स 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


